अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ 
प्रमाणे सन २०१९-२० मध्ये भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
तपासणीबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक-११.१२.२०१९ 
प्रस्तावना:- 
अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ हे नियम भारतीय प्रशासकीय 
सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी, सन २००७-०८ या वर्षापासून लागू करण्यात आलेले आहेत. या 
नियमांप्रमाणे ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांनी वरील नियमानुसार विहित 
केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या प्रतिवर्षी करुन घेणे बंधनकारक असून, त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीच्या 
अहवालाचा UR, वार्षिक कार्यमूल्यांकन अहवालासोबत जोडणे आवश्‍यक आहे. सन २०१९-२० 
या वर्षी राज्यातील ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या भाप्रसे अधिकाऱ्यांची अखिल भारतीय सेवा 
(कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ नुसार विहित केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यासंदर्भात 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ मधील नियम ३ व त्यासोबतचा 
नमुना ४ अनुसार, दिनांक ३१.३.२०१९ रोजी ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या राज्यातील भारतीय 
प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी, त्यांची विहित वैद्यकीय तपासणी, चालू वर्षी या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार महसुल विभागनिहाय निश्चित केलेल्या खाजगी 
रुग्णालयातून करुन घ्यावी. सदर वैद्यकीय तपासणी करताना खालील सुचनांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


१. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील दि.३१.०३.२०१९ रोजी ४० वर्षे किंवा अधिक वय असलेल्या 
भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांनी ते कार्यरत असलेल्या महसुली विभागासाठी प्रपत्र-अ मध्ये 
दर्शविलेल्या खाजगी रुग्णालयातून /वैद्यकीय संस्थांमधून प्रपत्र -ब मध्ये नमूद केलेल्या सर्व 
वैद्यकीय तपासण्या चालू वर्षी (सन २०१९-२०) करुन घ्याव्यात. 

२. अमरावती महसुल विभागात कार्यरत असलेल्या भाप्रसे अधिकाऱ्यांनी त्यांना जवळ असणाऱ्या 
इतर महसूली विभागासाठी निश्चित केलेल्या खाजगी रुग्णालयांतून सदर वैद्यकीय तपासणी 
करुन घ्यावी. 

३.  प्रपत्र-ब मध्ये विहित केलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या करण्याची सुविधा उपलब्ध असलेल्या 
संबंधित जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये अथवा महसूली विभागातील झासकीय/ 
महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये देखील वैद्यकीय तपासणी करुन घेता येईल. 

४. भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या महसुली विभागासाठी नेमलेल्या रुग्णालयांतून अथवा 
शासकीय किंवा महानगरपालिका रुग्णालयांमधून प्रपत्र -ब मध्ये दर्शविलेल्या सर्व वैद्यकीय 
तपासण्या करुन घेतल्यानंतर सदर रुग्णालयाला वैद्यकीय चाचण्यांसाठी आवश्‍यक 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


षु. 


१०. 


११, 


असलेली रक्‍कम प्रथम स्वत: अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून 
मिळवावी. या शासन निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती घेणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी-१०९८/ 
प्र.क्र.२२०/आरोग्य-३, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००६ अन्वये दर दोन वर्षातून एकदा अनुज्ञेय 
असलेली वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती देय राहणार नाही. 

या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च, २०२० पर्यंतच्या कालावधीत भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी संबंधित खाजगी रुग्णालयांशी परस्पर संपर्क साधून, वैद्यकीय 
तपासणीच्या तारखा निश्चित करुन घ्याव्यात व प्रपत्र -ब मध्ये विहित केलेली वैद्यकीय 
तपासणी करुन घ्यावी. 

शासनाने वैद्यकीय तपासणीसाठी निश्चित केलेल्या खाजगी रुग्णालयांनी तसेच शासकीय 
किंवा महानगरपालिका रुग्णालयांनी त्यांचेकडीळ भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांचे वैद्यकीय 
तपासणीचे एकत्रित अहवाल कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ९),५५८, ५ 
वा मजला, मंत्राळय (विस्तार), मुंबई-३२ या पत्त्यावर पाठवावेत. तसेच वैद्यकीय तपासणी 
झाल्यानंतर प्रस्तुत तपासणी अहवालाची एक प्रत संबंधित भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांनाही दयावी. 

प्रपत्र-ब मध्ये दर्शविलेल्या सर्व वैद्यकीय तपासण्या एकाच ठिकाणी व एकाच दिवशी करण्यात 
येतील. परंतु अपवादात्मक प्रकरणी काही कारणास्तव सर्व तपासण्या एका दिवसात करणे 
शक्‍य न झाल्यास, लगतच्या दुसऱया दिवशी त्या करुन घ्याव्यात. भाप्रसे अधिकारी आणि 
संबंधित रुग्णालये, यांनी तपासणीचा दिनांक व वेळ परस्पर ठरवून घ्यावी. तसेच भाप्रसे 
अधिका-यांनी वैद्यकीय तपासण्यांसाठीची पूर्वतयारी/ खबरदारी सुध्दा (precautions) 
रुग्णालयाच्या सल्ल्याने घ्यावी. 

वैद्यकीय तपासण्यांचा १ दिवस हा कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात येईल. 

सदर तपासण्या शासकीय सुट्टीच्या दिवशी केल्यास त्यासाठी कोणतीही रजा/बदली रजा 

अनुज्ञेय असणार नाही. 

वैद्यकीय तपासणीचा कालावधी हा कर्तव्य कालावधी समजल्यामुळे भारतीय प्रशासकीय 
सेवेतील अधिकारी अन्यथा दौर्‍यावर असतांना, त्यांना ज्या दराने प्रवासभत्ता/ दैनंदिन भत्ता 
दिला जातो, त्या दराने तो (लागू असल्यास) देय राहील. असा प्रवास भत्ता/ दैनिक भत्ता यांचे 
दर, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, देय राहतील. याबाबतची 
परिगणना संबंधित अधिकाऱ्यांना वेतन प्रदान करणाऱ्या कार्यालयाने करुन त्यांचे प्रदान 
करावे. 

वैद्यकीय तपासणीस जाण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी, त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिका-यास, ते 
वैद्यकीय तपासणीसाठी मुख्यालयात अथवा मुख्यालयाबाहेरील रुग्णालयात जाणार 
असल्याबाबतची पूर्वकल्पना द्यावी. 

वैद्यकीय तपासणीसाठी होणारा खर्च, संबंधित अधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरील वेतन व 
भत्त्यांसाठी लागू असलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या-त्या 
वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. मात्र यासाठी आर्थिक वर्षाचे बंधन 
राहणार नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


१२. भा.प्र.से. अधिकारी कार्यरत असणा-या महसूल विभागाशिवाय अन्य महसूल विभागातील 
रुग्णालयात वैद्यकीय तपासण्या करू इच्छित असल्यास, त्यांना इच्छित महसूल विभागातील 
प्राधिकृत केलेल्या रूग्णालयात अनुज्ञेय केलेल्या दरानुसार वैद्यकीय तपासण्या करून 
घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९६/सेवा-५,दि.२०/११/२०१९ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने काढण्यात येत आहेत. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०१९१२१११४५०५३१९०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Aarati Pramod sine ere ee san : 
Pednekar ae 


(आ. प्र. पेडणेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे वयावरील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी. 
८. प्रपत्र -अ मधील सर्व खाजगी रुग्णालये. 

९. सर्व शासकीय, महानगरपालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता/जिल्हा sed चिकित्सक. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


शासन निर्णय क्र. : भाप्रसे-२०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९, दिनांक ११/१२/२०१९ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र | विभाग आणि त्याखालील भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची तपासणी करुन घेण्याकरिता निश्चित केलेले 
जिल्हे रुग्णालयाचे नाव व संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी क्रमांक 
रुग्णालयाचे नाव संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी क्रमांक 
7 मुंबई / कोकण विभाग | बॉम्बे हॉस्पिटल अँड मेडिकल डॉ. नरसिह रेड्डी, वरिष्ठ व्यवस्थापक, 
मुंबई, मुंबई उपनगर, रिसर्च सेंटर, G.M.Marketing 
ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, | मुंबई-२० दू.क्र. ०२२-२२०८८३२३ 
सिंधुदूर्ग,पालघर ॥॥00॥810.९८२०६२८२८० 
mail:- narsim@3@gmail.com 
2. पुणे विभाग रुबी हॉल क्लिनिक, श्रीमती हंसा कोटक, 
सांगली, सातारा, पुणे, ।४०, ससून रोड, वरीष्ठ व्यवस्थापक, वैद्यकीय सेवा 
कोल्हापूर, सोलापूर पुणे-४११ ००१ Mob.:- ९४२२३१०५०५ 
।-०05.-०२०-६४९४९४९/६६४५५१०० 
आदित्य बिर्ला मेमोरियल श्री.सचिन सामेल 
हॉस्पीटल, चिंचवड, पुणे ४११०३३ |दू.क्र.-०२०-३०७१७५००/४०७०७५०० 
Mobile ॥0-९८८११२३०२३९ 
3. नागपूर विभाग अरनेजा हार्ट अँण्ड श्रीमती अनुराधा सांबरे 
नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, | मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल दू.क्र.०७१२-६६६१८०० 
गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा | रामदास पेठ नागपूर-४४००१० | ॥॥०७॥8॥०-९८२३०६६७२१ 
8. नाशिक विभाग सुयश मेडीकल फाऊंडेशन डॉ. हेमंत ओस्तवाल 
नाशिक, धुळे, जळगाव, । प्रा.लि., सुयश हॉस्पिटल, व्यवस्थापकीय संचाळक 
नंदुरबार, अहमदनगर  । अहिल्याबाई होळकर मार्ग, ॥॥००.-९४२२२५८७७७ 
महामार्ग बस स्टॅंड शेजारी, मुंबई । ।105.-०२५३-२३१८९९०/९१/९३ 
नाका, नाशिक 
५. औरंगाबाद विभाग एम जी एम मेडीकल सेंटर अंड = | डॉ.अजय शिंदे, रूग्णालय प्रशासक 
औरंगाबाद, बीड, रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद. ॥॥००.-९८२३४९९९९४ 
जालना, परभणी, नांदेड, Hos.-0280-§& 09900 
हिंगोली, लातूर , 
उस्मानाबाद 
६. अमरावती विभाग अमरावती विभागात कार्यरत संबंधित भाप्रसे अधिकाऱ्यांनी त्यांना जवळ 


अमरावती, यवतमाळ, 
अकोला, बुलढाणा, 
वाशिम 


असणाऱ्या इतर महसूली विभागातील रुग्णालयांतून सदर वैद्यकीय 


चाचण्या करुन घ्याव्यात. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


प्रपत्र-ब 


(Details of the medical tests to be conducted) 


Date: 


Name : Age: years 


A. Investigations Reports 


Sex: M/F 


(a) Haemogram 
(i) Haemoglobin 
Gi) TLC (Total Leukocyte Count) 
(ii) DLC (Differential Leukocyte Count) 
(a) Polymorphs 
(b) Lymphocytes 
(c) Eosinophils 
(d) Basophils 
(e) Monocytes 
(iv) Peripheral Smear 
(b) Thyroid Profile 
1) T3 
ii) T4 
11) TSH 
(c) Vit.B12 test 
(d) Vit. D3 test 


Urine Examination 

(i) Colour 

(ii) Albumin 

(ii) Sugar 

(iv) Microscopic Exam 
Stool routine 


(i) Ova, cyst 
(ii) Occult blood 


Blood Sugar 

(i) Fasting 

2 (ii) Post-Prandial 

(iii) HbAIC 

(iv) Insulin (Fasting) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


Lipid Profile 

(i) Total Cholesterol 

(ii) HDL Cholesterol (High Density Lipoprotein Cholesterol) 

(iit) LDL Cholesterol ( Low Density Lipoprotein Cholesterol) 

(iv) VLDL Cholesterol ( Very Low Density Lipoprotein Cholesterol) 
(v) Triglycerides 


Liver Function Tests 
(i) S. Bilirubin (Total) (Serum Bilirubin) 
(1) S. Bilirubin (Direct) (Serum Bilirubin) 
(ii) S.G.O.T. (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) 
(iv) S.G.P.T. (Serum glutamic pyruvic transaminase) 
(v) Australia Antigen Test (Hepatitis B) 
(vi)Serum Total proteins 
Albumin, Globilin, A/G ratio 
(vii) Prothrombin time ( P.T) INR 


Kidney Function Tests 
(i) Blood Urea 
(ii) S. Creatinine (Serum Creatinine) 
(ii) S. Uric Acid (Serum Uric Acid) 
(iv) Na+ (sodium) 
(v) K (Potassium) 
(vi) calcium 


(vii) Inorganic Phosphorus 


Cancer screening 
A) For Men 
1)PSA (Prostate Specific Antigen test) 


11) LDH(Lactic Acid Dehydrogenase test) 
B) For Women 


1) PAP SMEAR ( Papanicolaou test) 


X-Ray-Chest PA View Report 


ECG Report (Electro Cardiogram Report) 


USG Abdomen with pelvis( Ultrasonography Abdomen with pelvis Report) 


TMT Report (Treadmill test)/Stress test 


Mammography Report (Women) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


13. 


Gynecological Health Check Up 
(i) Pelvic Examination 
(a) Local Examination 
(b) Per Vaginum (PV) 
(c) Per Speculum 
(ii) Surgical Examination 


(iii) Breast Examination 


14. 


(i) Urological Examination (For Men Only) 


(ii) Rectal Examination (For Men Only) 


15. 


Systemic Examination 

(i) Resp System (Respiratory System) 
PFT (Pulmonary Function test) 

(ii) CVS (Cardiovascular System) 

(iii) Abdomen 

(iv) CNS (Central Nervous System) 

(v) Locomotor System 


(vi) Dental Examination 


16. 


Eye Examination 
(i) Distant Vision 
(11) Vision with Glasses 
(1) Colour Vision 
(iv) Tonometry 


(v) Fundus Examination 


17. 


ENT 

(i) Oral Cavity 

(ii) Nose 

(11) Throat & Neck 
(iv) Larynx 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०१९/प्र.क्र.२५१/२०१९/९ 


A. Medical Report of the Officer 


1. Haemoglobin level of the officer Normal/Low 

2 Blood Sugar / HbA1C Level Satisfactory/Normal/High/Low 

3 Cholesterol level of the officer Normal/High/Low 

4 Liver functioning Satisfactory/normal/dysfunctioning 

5 Kidney Status Normal/Both-one kidney not functional 
optimally 

[eee Cardiac Status Normal/enlarged/blocked/not normal 

7. BMI (Body Mass Index) Normal/High 


C: Summary of Medical Report (only copy of this part is to be attached to PAR) 


Overall Health of the Officer 


2. Any other remarks based on the health 
medical check up of the officer 


3. Health profile grading Excellent/Verygood/Good/Average 


Date: 
Signature of Medical Authority 


Designation: 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


